RNI No . MAHBIL 06425/ 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn. No . L / RNPIPNCE/ W -132/ 2013 
www .dgps .maharashtra . gov . in . 


FREta 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - २२ ] 


शुक्रवार, ११ सप्टेंबर २०१५ / भाद्र २० , शके १९३७ 


[ पृष्ठे १२ 


असाधारण क्रमांक २२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

परिशिष्ट - ७ ब 
क्रमांक पसन/ कावि - २५४/ २०१५.-- राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ नप -२०१५/ प्र. क्र . ०९ / 
का. ०६ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०१५, दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) (यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० ( १) 
खाली पुणे जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे चाकण नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागांमध्ये विभागण्यात येईल 
त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या 
जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक पसन/ कावि - २०४/ २०१५, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१५ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र 
नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र ४० ) च्या कलम १० , पोट- कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये 
निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . 

त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , सौरभ राव, पुणे जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , 
पोट - कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) च्या कलम ९ , 
पोट -कलम (२) अन्वये प्रादेशिक संचालक, नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , पुणे विभाग, पुणे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या दिनांक ५ जून २०१५ च्या 
शासन राजपत्रात चाकण नगर परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या (स्त्रियांसाठी ) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 

१. निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
२. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 

मागासप्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 


( १ ) 


एच- ४१६ , भाग एक - अ ( असा.)( पु.वि.पु.)- २२- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ११ सप्टेंबर २०१५, भाद्र २० , शके १९३७ 


३. स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 

. .. १२ 
नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरून). 
४ . उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) ( अ) , 

(ब) व ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : - - 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
५. स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या 

जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा 

वजा अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा). 
( अनुसूचित जमातीसाठी एकच जागा राखीव असल्याने ती जागा स्त्रियांसाठी राखीव असेल किंवा कसे हे सोडतीद्वारे ठरविणेत आलेले आहे. सदर 
जागा सोडतीमध्ये स्त्रियांसाठी राखीव झालेली आहे. त्यामुळे मा . विभागीय आयुक्त यांचे दिनांक ५ जून २०१५ रोजीच्या राजपत्रातील निदेशाप्रमाणे 
अनुसूचित जमातीकरिता राखीव असलेली केवळ एक जागा स्त्रियांसाठी सोडतीमध्ये राखीव झालेने सर्वसाधारण स्त्रियांकरिता असलेल्या जागेमधून एक 
जागा कमी होऊन सर्वसाधारण स्त्रियांकरिता असलेल्या जागांची संख्या ६ इतकी झालेली आहे). 

त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एमएनसी -११. १/ सीआर- २३ / डी -११, दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ व 
महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम १० , पोट - कलम ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , सौरभ राव , जिल्हाधिकारी पुणे, याद्वारे उक्त नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या 
आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गातील स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग 
निर्दिष्ट करीत आहे . 


३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाचे नाव , 
असल्यास 


आरक्षणाची स्थिती -किती जागा कोणत्या 

प्रवर्गासाठी जसे - अनु. जाती / 
अनु. जमाती / नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी 
व स्त्रियांसाठी ( अनु. जाती स्त्रियांसाठी / 
अनु. जमाती स्त्रियांसाठी , नागरिकांचा 
मागासवर्गस्त्रियांसाठी धरून ) 


सर्वसाधारण 


स्थळ : दावड मळा, तुळजाभवानी मंदिर परिसर, बिरदवडी हद्द 
उत्तर : बिरदवडी हद्द. 
पूर्व : चिंचेचा रस्ता ते गणेशनगर ते बिरदवडी शीव . 
दक्षिण : चिंचेचा रस्ता सावता माळी मंदिर ते खराबवाडी हद्द . 
पश्चिम : खराबवाडी हद्द दिलीप बाळा गोरे यांचे गोडाऊन ते 

बिरदवडी हद्द . 
स्थळ : ऐश्वर्या अंगण, आंबेठाण रोड उत्तर बाजू पश्चिमेस बिरदवडी 

गावाची शीव उत्तरेस रोहकल व बिरदवडी शीव . 
उत्तर : बिरदवडी शीव ते रोहकल शीव . 


सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ११ सप्टेंबर २०१५, भाद्र २० , शके १९३७ 


अनुसूची-- चालू 


४ 


स्थळ 


पूर्व : रोहकल क -हन डौरा ऐश्वर्या अंगण . 
दक्षिण : गणेशनगर पश्चिम बाजू ऐश्वर्या अंगणपर्यंत दक्षिण बाजू . 
पश्चिम : गणेशनगर पश्चिम बाजू ते बिरदवडी शीव . 

यशवंतनगरपासून ते शिक्षक कॉलनी, मोहन पार्क ग्रीन इस्टेट , नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
आनंदनगर , एकतानगर कॉलनी, कल्पतरू अपार्टमेंट कहन 

महिला. 
डौर . 
उत्तर : वाकी शीव . 
पूर्व : पुना - नाशिक हायवे ( नवीन ). 
दक्षिण : आंबेठाण चौक ते यशवंतनगर , आंबेठाण रोड . 
पश्चिम : यशवंतनगर ते कहन डौरा . 
स्थळ : जे. के. असो, झगडे वस्ती, विनायक पार्क, स्वप्ननगरी, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

माऊली गृह सोसायटी, गोरे वस्ती , अष्टविनायक नगरी , 

स्वामी समर्थ कॉलनी. 
उत्तर : जे . के. असोसिएट, एकतानगर. 
पूर्व : पठारवाडी हद्द . 
दक्षिण : चक्रेश्वर सोसायटी रस्ता . 
पश्चिम : पुना - नाशिक हायवे ( नवीन), जे. के. असो. ते मुंगसे 

हॉस्पिटल . 
स्थळ : एकतानगर 

सर्वसाधारण महिला 
उत्तर : वाकी शीव . 
पूर्व : पठारवाडी हद्द. 
दक्षिण : जे. के . असोसिएट , एकतानगर . 
पश्चिम : पुना - नाशिक हायवे (नवीन). 
स्थळ : पठारवाडी, विद्याधाम कॉलनी, कांडगे वस्ती, सोरट वस्ती, अनुसूचित जमाती महिला 

कातकरी वस्ती, आगरकर चाळ, अशोक बिरदवडी घर व 

पुढील मोकळी जागा ओढ्यापर्यंत . 
उत्तर : पठारवाडी हद्द . 
पूर्व : पठारवाडी नदी. 
दक्षिण : मार्केट कंपाउंड , विद्याधाम कॉलनीपासून ते पठारवाडी 


५ 


- 
- 


- 
- 


-- 


हद्द. 


सर्वसाधारण महिला 


पश्चिम : मार्केट यार्ड कोपरा ते विलास कांडगे घर आणि मार्केट 

यार्ड कंपाउंड पूर्वेकडील भिंत . 
स्थळ : खंडेश्वर कॉलनी, आगरवाडी , राक्षेवाडीच्या उत्तरेकडील , 

मनशक्ती आश्रम . 
उत्तर : पठारवाडी ओढा ते आगरवाडी व राक्षेवाडीच्या उत्तरेकडील 

भामा नदी. 
पूर्व : काळूस शीव . 
दक्षिण : कडाचीवाडी शीव . 
पश्चिम : मनशक्ती ते खंडोबा मंदिर रस्ता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ११ सप्टेंबर २०१५, भाद्र २० , शके १९३७ 


अनुसूची--चालू 


अनुसूचित जाती महिला 


स्थळ : खंडोबा माळ, दक्षिण भाग बलुत आळी पूर्वभाग, साई दत्त 

अपार्टमेंट . 
उत्तर : खंडोबा मंदिर ते नवयुग मित्र मंडळ . 
पूर्व : खंडोबा माळ पूर्व भाग ( श्री कांडगे ) देशमुख आळी ओढा. 
दक्षिण : देशमुख आळी ओढा . 
पश्चिम : दत्त मंदिर रस्ता , चक्रेश्वर मंदिर . 
स्थळ : बाजार पेठ पूर्व बाजू, आंबेडकरनगर , खंडोबा मंदिर पश्चिम 


अनुसूचित जाती 


बाजू. 


अनुसूचित जाती महिला 


११ 


स्थळ 


सर्वसाधारण 


उत्तर : श्री शिवाजी विद्या मंदिर ( हायस्कूल ) महात्मा फुले दक्षिण 

बाजू . 
पूर्व : खंडेश्वर कॉलनी पश्चिम बाजू . 
दक्षिण : धाडगे आळी रस्ता ते खंडोबा माळ रस्ता. 
पश्चिम : जुनी बाजार पेठ ते सांकला . 
स्थळ : महात्मा फुलेनगर संपूर्ण, रोशन इनक्लेव, काळुस रस्ता उत्तर 

बाजूची घरे मार्केट यार्डभिंतीपर्यंतची. 
उत्तर : जुना पुणे- नाशिक हायवे ते मार्केट कंपाउंड कोपऱ्यापर्यंत . 
पूर्व : मार्केट यार्डचे पूर्वेकडील भिंत काळुस रस्त्यापर्यंत . 
दक्षिण : शिवाजी विद्यामंदिर ओढा ते मनशक्ती पश्चिम बाजू 

ओढ्यापर्यंत . 
पश्चिम : बाजार पेठ जुना पुणे - नाशिक हायवे ( जय महाराष्ट्र चौक 

ते मार्केटपर्यंत ). 
आगरकर घर ते वैशाली कॉम्पेक्स हायवेची पूर्व बाजू ते 
माळ आळी, बाजार पेठची पश्चिम बाजू, परदेशी आळी, माळ 
आळी पश्चिम बाजू, नायकवाडी आळी, शेवकरी वाडा बालाजी 

टावर मागील बाजू . 
उत्तर : नवीन व जुना पुणे - नाशिक हायवे शेवटचे टोक . 
पूर्व : आगरकर घर ते महात्मा फुले . 
दक्षिण : महात्मा फुले चौक ते आंबेठाण चौक दक्षिण बाजू . 
पश्चिम : नवीन पुणे - नाशिक हायवे . 
स्थळ : वाघेवस्ती , संतसंग विहार , नागेश्वर विहार, शेवकरी चाळ , 

बालाजी क्लासिक , शेवकरी वाडा. 
उत्तर : महात्मा फुले चौक आंबेठाण चौक उत्तर बाजू . 
पूर्व : डी . डी. वाव्हळ इले. दुकान ( शेजारी ओढ्यापासून ) ते 

जुना पुणे - नाशिक हायवे) बालाजी टॉवरपासून नवीन 

पुणे- नाशिक हायवेकडे जाणारा रोड . 
दक्षिण : वाघेवस्ती शेजारी ओढ्यापासून ते डी . डी . वाव्हळ इले . 

दुकान ( शेजारील ओढ्यापर्यंत ). 
पश्चिम : नवीन पुणे - नाशिक हायवे. 


१२ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

महिला . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ११ सप्टेंबर २०१५ , भाद्र २०, शके १९३७ 


१ 


सर्वसाधारण 


- 


१४ 


सर्वसाधारण 


-- 


-- 


-- 


१५ 


सर्वसाधारण 


-- 


-- 


-- 


१६ 


- - 


अनुसूची-- चालू 
२ 
स्थळ : साई पडाळ, साई साम्राज्य, आंबेठाण रोडची दक्षिण बाजू , 

बाळकृष्णनगर . 
उत्तर : आंबेठाण रोड ( आंबेठाण चौक ते बाळकृष्णनगर ) 
पूर्व : पुणे - नाशिक हायवे नवीन , ( आंबेठाण चौक ते वृषभ 

प्रॉप .). 
दक्षिण : दावडमळा पायवाट (चिंचेचा रस्ता) . 
पश्चिम : बाळकृष्णनगर पश्चिम बाजू. 
स्थळ : बाळकृष्णनगर पश्चिम बाजू , आबेठाण रोड दक्षिण बाजू 
उत्तर : आंबेठाण रोड . 
पूर्व : बाळकृष्णनगर. 
दक्षिण : चिंचेचा रस्ता. 
पश्चिम : श्री साई गणेश सोसायटी . 
स्थळ : आयफेल सिटी, दावड मळा दक्षिण भाग, राणुबाई मळा 
उत्तर : सावता माळी मंदिर ते चिंचेचा रस्ता. 
पूर्व : मारुती मंदिर ते राणुबाई मंदिर रस्ता . 
दक्षिण : चाकण- तळेगाव रोड . 
पश्चिम : खराबवाडी हद्द. 
स्थळ : राणुबाई मळा, धाडगे मळा, जाधव चाळ ते सवेरा हॉटेल . 
उत्तर : चिंचेचा रस्ता . 
पूर्व : तळेगाव चौक ते धाडगे मळा रस्त्यापर्यंत (हायवे पश्चिम 

बाजू . 
दक्षिण : चाकण- तळेगाव रस्ता . 
पश्चिम : मारुती मंदिर ते राणुबाई मंदिर . 
स्थळ : माणिक चौक ब्राम्हण आळी, करपे आळी, परदेशी आळी, 

जाधव आळी, भुरुक आळी, गाडगीळ हॉस्पिटल ते माणिक 

चौक, गोकूळ कॉम्प्लेक्स, कोहिनूर सेंटर. 
उत्तर : वाघे वस्ती ओढा ते चक्रेश्वर मंदिर रोड. 
पूर्व : भुईकोट किल्ला ते परदेशी आळी रोड. 
दक्षिण : शिक्रापूर रोड ( तळेगाव चौक ते सदगुरू कॉम्प्लेक्स . 
पश्चिम : वाघे वस्ती ओढा ते तळेगाव चौक हायवे. 
स्थळ : माळ आळी, बाजार पेठ पश्चिम बाजू, संतसंग विहार (बँक 

ऑफ इंडियाचे मागे). 
उत्तर : बालाजी टॉवर शेजारील रस्ता ते माळ आळी रस्त्यापर्यंत . 
पूर्व : बाजार पेठ , मस्जिद ते प्रगती आँईल मिल . 
दक्षिण : ओढा (वाघे वस्ती ते पोलीस स्टेशनपर्यंत ) . 
पश्चिम : डी. डी. वाव्हळ इले . दुकान ( शेजारील ओढ्यापासून) 

ते ( जुना पुणे- नाशिक हायवे) बालाजी टॉवरपासून नवीन 
पुणे- नाशिक हायवेकडे जाणारा रोड . 


सर्वसाधारण महिला 


-- 


- 


१७ 


सर्वसाधारण महिला 


-- 


-- 


-- 


१८ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

महिला. 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ११ सप्टेंबर २०१५, भाद्र २० , शके १९३७ 


अनुसूची--चालू 


४ 


सर्वसाधारण महिला 


२० 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


स्थळ : बाजार पेठ पूर्व बाजू, बलुत आळी, टेल्को कॉलनी, छत्रपती 

नगर, सोरटे आळी, राऊत आळी. 
उत्तर : धाडगे आळी रस्ता . 
पूर्व : नवयुग ते चक्रेश्वर ओढा , दत्त मंदिर रोड , 
दक्षिण : पोलीस स्टेशन जवळील ओढा, पोलीस स्टेशन ते 

पानसरे मळा रस्ता ओढा . 
पश्चिम : बाजार पेठ ( मदरसा ते टेल्को कॉलनी). 
स्थळ : देशमुख आळी, भुजबळ आळी, तोडकर आळी, साईप्रसाद 

कॉलनी, धनवटे आळी, विशाल रेसिडेन्सी . 
उत्तर : देशमुख आळी ओढा . 
पूर्व : चक्रेश्वर मंदिर रस्ता . 
दक्षिण : चक्रेश्वर मंदिर रस्ता . 
पश्चिम : देशमुख आळी ते ओढ्यापर्यंत ( जुना पुणे- नाशिक हायवे ). 
स्थळ : चक्रेश्वर मंदिर , भुजबळ आळी दक्षिण बाजू, आयडियल 

कॉम्प्लेक्स , चारभुजा, वाडवेनगर, पानसांचे घरे, कल्पतरू 

कॉम्प्लेक्स . 
उत्तर : किल्ला ते चक्रेश्वर मंदिर , ओढा उत्तर बाजू . 
पूर्व : कडाची वाडी हद्द . 
दक्षिण : तोडकर आळी ओढा, विशाल गार्डनची पूर्व बाजू, शिक्रापूर 


२१ 


-- 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


रस्ता . 


पश्चिम : भुईकोट किल्ला ते परदेशी आळी रस्ता, विशाल गार्डन . 
स्थळ : विशाल गार्डन कांची इन्क्लेव्ह, सिता अपार्टमेंट , भरत 

सर्वसाधारण महिला 
सोसायटी, श्रीराम सोसायटी, शत्रुज सोसायटी . 
उत्तर : तोडकर ओढा (मुटकेवाडी ओढा ). 
पूर्व : विशाल गार्डन पूर्व बाजू (शिक्रापूर हायवे, खेडकर आळी 

ओढा) . 
दक्षिण : शिक्रापूर ते तळेगाव हायवे. 

पश्चिम : जय श्रीराम सोसायटी पश्चिम बाजू ओढा. 
२३ स्थळ : मुटकेवाडी पानसरे मळा, रामकृष्ण कॉम्प्लेक्स, श्रीहरी 

सर्वसाधारण 
कॉम्प्लेक्स , दत्तनगरी , चंद्रदिप कॉम्प्लेक्स . 
उत्तर : माणिक चौक भारत इंडस्ट्रीजपर्यंत (शिक्रापूर हायवे ). 
पूर्व : मेदनकरवाडी हद्द . 
दक्षिण : मेदनकरवाडी हद्द. 

पश्चिम : माणिक चौक ते मुटकेवाडी रस्ता . 
टीप : ( १) अनुसूचीमध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या 

स्त्रियांसह) राखून ठेवलेले प्रभाग हे दिनांक २० ऑगस्ट २०१५ रोजी काढलेल्या आरक्षण सोडतीप्रमाणे ( लॉट्स) निर्दिष्ट करण्यात आलेले 

आहेत . 
( २) नगरपरिषद क्षेत्राच्या प्रभागांची सीमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत चाकण नगरपरिषद कार्यालयात नागरिकांना पाहण्यासाठी 
उपलब्ध राहतील . 

सौरभ राव, 

जिल्हाधिकारी, पुणे. 
पुणे, ९ सप्टेंबर २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ११ सप्टेंबर २०१५, भाद्र २० , शके १९३७ 


BY COLLECTOR 

Schedule — 7 -A 


shhich q /mifa -248 / 2094 . — Office Order of Hon . State Election Commission , No. Raniaa /NP - 2015 / 
case No. 09 /desk -06 , dated 3rd August 2015 . — In exercise of the powers conferred on me by Order No . 
MNC - 11.01/CR - 23 /D - XI, dated 17th August 2001 of the State Election Commission , Maharashtra , the 
Collector of Pune district proposes to make the following Draft under sub - section ( 1) of Section 10 of the 
Maharashtra MunicipalCouncils , Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 1965 (Maha . XL of 1965 ) 
(hereinafter referred to as " the said Act") to fix for the Chakan MunicipalCouncil , the number and the extent 
of the wards into which the said Municipal area shallbe divided and to specify the wards reserved for the 
Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , the Backward Class of Citizens and Women (including Women 
belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens ), as the case ,may 
be shown in the Schedule to this Draft Order, bearingNo. PSN /KV-204 /2015 , dated 24th August 2015 was 
published as required by the provision to sub -section (1 ) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Township Act , 1965 for information of the Residents of the Chakan Municipal 
Council. 

After carefully considering the objections received by me in respect of the said Draft Order. I, Saurabh 
Rao , the Collector of Pune district in exercise of the Powers conferred on me by sub -section (1 ) of Section 
10 of the said Act , herebymake the following Order namely : 

Order 


Whereas, the Regional Director of Municipal Administration , Pune Division ,Pune by Gazette Notification 
published on 5th June 2015 has fixed for the Chakan Municipal Council , the number of Councillors to be 
elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Backward 
Class of Citizens and Women ( including Women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled 
Tribes and the Backward Class of Citizens), as shown below : 


23 


1. The number of Councillors to be elected 
2 . The number of seats to be reserved , 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 
(C ) For the Backward Class of Citizens 
3 . The total number of seats to be reserved for Women 

( Including Women belonging to the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) . 
4 . Out of seats at serial number 3 , the number of seats reserved for Women belonging to the 

Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the seats 
reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as shown in 
item at serial number 2 (a ), (b ) and (c ) respectively are as below : 
(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(C ) For the Backward Class of Citizens 
5 . Number of seats reserved for Women as General Category ... 06 

(number of seats at serial number 3 minus number of seats 

at serial number 4 ). 

2 . Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me by Order No . MNC - 11. 1/CR -23 / 
D - XI, dated 17th August 2001 of the State Election Commissioner, Maharashtra and sub - section ( 1) of 
Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Township Act , 1965 


... 


01 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ११ सप्टेंबर २०१५ , भाद्र २०, शके १९३७ 


(Mah . XL of 1965 ) , I, Saurabh Rao , the Collector of Pune districthereby fix the number and extent of the 
wards into which the said Municipal area shall be divided and specify the wards in which seats shall be 
reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , the Backward Class of Citizens and Women 
( including Women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of 
Citizens ), as the case may, be as shown in the Schedule to this Order. 

3. This Order shall take effect for the purpose of the next general electionsheld immediately following 
the date of this Order. 


Schedule 


Extent of the Ward 


Ward 
No . 


Name of the 
Ward , if any 


If the seat is reserved 
for whom i.e . whether 
for SC , ST, BCC or for 
Women ( including SC 
Women , ST Women or 
BCC Women ) 

4 


2. 


General 


Area 
North 
East 
South 
West 


: Khandomal, Ambedkarnagar. 
: Biradavadi to Rohkal Boundaries. 
: Rohakal , Karhan Davra, Aishwarya Angan . 

Ambethan Road . 
: Biradavadi Boundries . 


Area 


General 


North 
East 
South 
West 


Aishwarya Aangan , Ambethan Road West 
side , West Side Birdavadi Boundaries , 

North side Rohkaland Birdawadi Boundaries . 
: Rohakal ,Karhandora , Aishvarya Aangan . 
: Birdavadi Shiv to Rohakal Shiv. 
: Ganeshnagar to Birdavadi. 
: Ganeshnagar to Aishvarya Aangan . 


. 


Area 


North 
East 
South 


: Yashwantnagar to Shikshak Colony , Mohan Backward Class of 

Park , Green Estate , Ekta Colony, Kalptaru Citizens Women 

Apartment to Karhan Daura . 
: Waki Boundaries . 
: Pune -Nashik Highway new . 
: Ambethan Chowk to Yashwantnagar, 

Ambethan Road . 
: Yashwantnagar to Karhan Daura . 


West 


Area 


Backward Class of 

Citizens 


North 


i J . K . Complex, Zagde Wasti, Vinayak 

Apartment, Swapnanagari ,Mauli Gruh 
Society , Gore Wasti, Ashtavinayak Nagari, 

Swami Samarth Colony. 
i J. K . Complex 
: Patharwadi Boundary . 
: Chakreshwar Society Road . 
: Pune -Nashik Highway (New ), J . K . Com 

plex to Mungase Hospital. 


East 


South 
West 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ११ सप्टेंबर २०१५, भाद्र २० , शके १९३७ 


Annexure - 3 — contd . 


3 


5 


-- 


Generalwomen 


Area 
North 
East 
South 
West 


: Ektanagar. 
: Waki Boundries 

Patharwadi. 

Pune -Nashik Highway (New ) 
i J. K . Associates . 


Area 


North 
East 
South 


: Patharwadi, Vidhyadham Colony , Kandge Scheduled Tribe Women 

Wasti, Sorte Vasti, Katkari Vasti, Agarkar 
Chawl, Ashok Birdavade House and Open 

Space Till Stream . 
: Patharwadi Boundary . 
: Patharwadi River. 
: Market Compound , Vidhyadham Colony to 

Patharwadi Boundary . 
: Market Corner to Vilas Kandge House , 

Market Compound Wall at East side . 


West 


Area 


GeneralWomen 


North 


: Khandeshwar Colony, Agarwadi, 

Rakshewadi,Manshakti Ashram . 
: Patharwadi Odha to Agarwadi and 

Rakshewadi North side Bhama River. 
: Kalus Boundries. 
: Kadachiwadi Boundries. 
: Manshakti to Khandoba Temple Road . 


East 
South 
West 


8 


Area 


North 
East 


: Khandoba Mal South side , Balut Ali East Scheduled Caste Women 

side , Sai Datta Apartment. 
: Khandoba Temple to Navyug Mitra Mandal. 
: Khandoba Mal East side , (Kandage ) 

Deshmukh Ali Stream . 
: Deshmukh Ali Odha. 
: Datta Temple Road to Chakreshwar Road. 


South 
West 


- - 


Area 


Scheduled Caste 


North 


: Bajarpeth East side , Ambedkarnagar, 

Khandoba Temple west side. 
: Shree Shivaji Vidhya Mandir (High School), 

Mahatma Fulenagar South side . 
: Khandeshwar Colony West side . 
: Dhadage Ali Road to Khandoba Mal Road . 
: Old Bajarpeth to Sankala . 


East 
South 
West 


10 


Area 


North 


: Mahatma Fulenagar,Market Yard , Scheduled Caste Women 

Kandage Wasti. 
: Old Pune- Nashik Highway to Market 

Compound Corner. 
: East side Market Wall to Kalus Road . 

Shivaji Vidya Mandir Stream to West side 
ofManshakti till Stream . 


1 


East 
South 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ११ सप्टेंबर २०१५, भाद्र २० , शके १९३७ 


Annexure - 3 — contd . 


West 


: Bajarpeth to Pune-Nashik Highway (Old ) , 

Jaimaharashtra Chowk TillMarket. 


11 


- 


Area 


General 


North 


East 


South 


West 


Agarkar Home to Vaishali Complex , 
Highway East Side, Malali, Bajarpeth West 
side , Pardeshi Ali, Mal Ali West side, 

naikwadi Ali. 
: Old and New Pune -Nashik Highway made 

in place . 
: Ashtavinayak Nagari to Mashid , Bhairavnath 

Temple to Mahajan Home . 
Sikilkar Hospital to Mal Ali Road , Bajarvpeth 
Mashid to Glory Beauty Parlour. 
: Pune-Nashik Highway (New ) (Agarkar 

Home to Vaishali Complex ) Gore Road to 

Mahatma Fule Chowk (Nazir Kazi Building). 
: Waghe Wasti , Satsang Vihar, Nageshwar 

Vihar, Shevkari Chowl, Balaji Classic , 

Shevkari Wada . 
: Mahatma Fule Chowk , North side of 

Ambethan Chowk . 
: D . D . Vhaval Electornic Shop to Balaji Tower 

to New Pune -Nashik Highway road. 
: Waghe wasti to D . D . Vhaval Electornic 

Shop 
· New Pune-Nashik Highway. 


Area 


Backward Class of 
Citizens Women 


North 


East 


South 


West 


13 


Area 


General 


North 


East 


: Sai Padal, Sai Samrajya , Ambethan Road 

South side, Balkrushnanagar. 
Ambethan Road (Ambethan Chowk to Bal 
Krushnanagar ). 
Pune-Nashik Highway (New ) Ambethan 

Chowk to Vrushab Properties . 
: Davadmala Narrow Road (Chinchecha 

Road ). 
: Balkrushnanagar West side . 


South 


West 


14 


Area 


General 


North 
East 
South 
West 


: Balkrushnanagar West side, Ambethan 

Road South side . 
: Ambethan Road . 
: Balkrushnanagar. 

Chinchecha Road . 
Sai Ganesh Residency. 


15 


-- 


Area 


General 


: Iffell City , Dawadmala South side , 

RanubaiMala . 
: Savata Mali Temple to Chinchecha Road . 
: Maruti Temple to Ranubai Temple Road . 


North 
East 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ११ सप्टेंबर २०१५, भाद्र २० , शके १९३७ 


99 


99 


Annexure - 3 — contd . 


South 
West 


: Chakan Talegaon Road. 
: Kharabwadi . 


16 


Area 


GeneralWomen 


North 
East 


RanubaiMala , Dhadage Chawl, Jadhav 

Chawl to Savera Hotel. 
: Chinchecha Road . 
: Talegaon Chowk to Dhadage Mala Road 

ahead (Highway West Side ). 
: Chakan - Talegaon Road . 
: Maruti Temple to Ranubai Temple Road . 


South 
West 


17 


Area 


GeneralWomen 


North 


East 
South 


West 


: Manik Chowk , Bramhan Ali , Karpe Ali, 

PardeshiAli, Jadhav Ali , Bhuruk Ali , Gadgil 
Hospital to Manik Chowk , Gokul Complex , 

Kohinoor Centre . 
: Waghe Wasti Stream to Chakreshwar 

Temple Road . 
: Bhuikot Fort to Pardeshi Ali Road. 

Shikrapur Road ( Talegaon Chowk to 

Sadguru Complex ). 
: Waghe wasti Stream to Talegaon Chowk 

Highway . 
Mal Ali, Bajarpeth West side , Satsang Vihar 

(Bank of India Back side ). 
: Road near Balaji Tower to Mal Lane road . 
: Bajarpeth Mashid to Pragati Oil Mil. 

Stream (Waghe Wasti to Till Police Station ). 
: D . D . Vhaval Electornic Shop to Balaji Tower 

to New Pune -Nashik Highway Road . 


18 


Area 


Backward Class of 
Citizens Women 


North 
East 
South 
West 


19 


Area 


GeneralWomen 


North 
East 


Bajarpeth , East side , BalutAli, Telco 
Colony, Chatrapatinagar, Sorte Ali , Kadam 

Ali, Raut Ali. 
: Dhadage Ali Road . 
: Navyug to Chakreshwar Stream , Datta 

Temple . 
: Police Station Near Stream , Police Station 

to Pansare Mala Road Stream . 
: Bajarpeth (Mothersa to Telco Colony) . 


South 


West 


20 


Area 


Backward Class of 

Citizens 


North 
East 
South 
West 


: Deshmukh Ali, Bhujbal Ali, Todkar Ali, Sai 

Prasad Colony, Dhanwate Ali, Vishal 
Residency 
: Deshmukh Ali Stream . 
: Chakreshwar Temple Road . 
: Chakreshwar Temple Road . 
: Deshmukh Ali to Stream ahead (Old Pune 

Nashik Highway ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ११ सप्टेंबर २०१५, भाद्र २० , शके १९३७ 


Annexure - 3 — contd . 


1 


2 
Area 


-- 


Area 


Backward Class of 

Citizens 


North 
East 
South 


· Chakreshwar Temple, Bhujbal Ali South 

side, Ideal Complex , Charbhuja , Wadve 

nagar , Pansare House ,Kalptaru Complex . 
: Fort to Chakreshwar Temple Stream . 
: Kadachiwadi. 
: Todkar Ali Stream , Vishal Garden East side 

Shikrapur Road . 
: Fort to Pardeshi Ali Road , Vishal Garden . 


West 


Area 


GeneralWomen 


North 
East 


South 
West 


: VishalGarden , Kanchi Enclave , Seeta 

Apartment, Bharat Apartment, Shatrugna 
Society , Jai Sriram Society. 

Todkar Stream (Mutke Wadi Stream ). 
: Vishal Garden East side , (Shikrapur high 

way to Khedkar Ali Stream ) . 
: Shikrapur, Talegaon Highway. 

Jai Sriram Society west side Stream . 
Mutkewadi, Pansare Mala , Ramkrushna 
Complex , Srihari Complex , Datta Nagari , 

Chandradeep Complex . 
: Manik Chowk to Bharat Industries ahead , 

(Shikrapur Highway). 
: Medankarwadi Boundries. 
: Medankarwadi Boundries . 

Manik Chowk to Mutke wadi Road . 


Area 


General 


North 


East 
South 
West 


Note 
1. The Reservation indicated in the Schedule for the Backward Class of Citizens and Women including 

seats reserved for Women belonging to the Schedule Caste , the Schedule Tribes and the Backward 

Class of Citizens is as per the lots drawn on 20th August 2015 . 
2. A map showing the limits of the wards of the Municipal Council is available in the official day and in 

office hours for inspection in the office of the Municipal Council Chakan . 


SAURABH RAO , 
Collector, Pune . 


Pune , 9th Sepetmber 2015 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


